उप सचिव पदावर तदर्थ पदोन्नती 
देणेबाबत. 
श्री.ध.म.नायक, अवर सचिव 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः उसप-१३१७/प्र.क्र.१४२/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १०/०६/२०२१ 
आदेश 
श्री.ध.म.नायक अवर सचिव, महसूल व वन विभाग यांना उप सचिव पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत 
असून त्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना महसुल व वन विभागात उप सचिवांच्या रिक्‍त पदावर करण्यात येत 


आहे. 
र. श्री.ध.म.नायक,अवर सचिव यांची उप सचिव पदावरील तदर्थ पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन 
राहून देण्यात येत आहे.- 

(अ श्री.नायक यांच्याविरुध्द आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरू 
झालेली नाही. 

ब) या तदर्थ पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही 
हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 

(क) सदर पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ व विशेष अनुमती याचिका क्र.२५१८१/२०१८ व त्यातील आय.ए. 
क्र.२५९०/२०१९ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

(ड) सदर पदोन्नती मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील प्रलंबित असलेल्या Re पिटीझान (स्टॅम्प) 
क्र.१०८७६/२०२१ व Re पिटीडान क्र.(स्टॅम्प) क्र.१०८७८/२०२१ यामधील आय.ए.(स्टॅम्प) 
क्र.१०९११/२०२१ व १०९१०/२०२१ तसेच रिट पिटीठान (स्टॅम्प) क्र.१०९०९/२०२१ मध्ये 
होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

Die सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०६१०१६५६२११५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
SUCHITA MOHAN र 
MAHADIK —o 
(सु.मो.महाडिक) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

अ.मु.स.(सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. सह/ उप सचिव GRA), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. संबंधित अधिकारी (विभागामार्फत) 

७. निवड नस्ती का१४. 


oc Av A -0 


